नियोजन विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवरील ४० अस्थायी पदे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक: १५ मार्च, २०२२ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः इपीडी-१००१/प्र.क्र.३१२/का.१४२१, 
दिनांक १३ मार्च, २००६. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः निविआ- १७२०/ प्र.क्र.८०/ 
का.१४२१, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२१ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२२ 


शासन निर्णय:- 


नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध संदर्भाधीन अनु. क्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः निविआ-१७२० 
/ प्र.क्र.८० / का.१४२१, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील या 
शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र "अ", "ब", "क", "ड", "ई", "फ" व “ग” मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ४० 
अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर विवरणपत्रात दर्शविण्यात 
आलेली एकूण ४० पदे दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१. ०८. २०२२ पर्यंत सुरु ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत असून या ४० पदांवरील खर्च सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र-अते गो 
दर्शविलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व सन २०२२-२०२३ या वर्षासाठी सदर 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


sie महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११३०६१२७४१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjusha Amit 
सहपत्र: विवरणपत्रे Karande 


(मंजुषा कारंडे) 
अवर सचिव 


१. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

२. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा), मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (कार्यासन-१४२२ मार्फत), 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४२२ (२ प्रती), नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 
६. वित्त विभाग (कार्या. आ. पु. क./व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग (कार्या. वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई, 

८. कार्यासन अधिकारी, (मग्रारो-३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. निवड नस्ती, का.१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक: १५ मार्च, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र - अ 
(राज्य नियोजन मंडळ) 
पदाचे नांव पदांची संख्या लेखाशीर्ष 


लघुलेखक | एस - १५:४१८००-१३२३०० ओ-७, ३४५१, 
उच्चश्रेणी) सचिवालयीन - आर्थिक 


२ शिपाई एस - १: १५०००-४७६०० शिळ वळा सेवा १०१ नियोजन आयोग 


/ नियोजन मंडळ 
०१) नियोजन आयोग मंडळ 
(०१) (०१) नियोजन विभाग 
(दत्तमत / अनिवार्य) 
(३४५१०२०६) 
विवरणपत्र -ब 
(नियोजन विभाग (खुद्द) 


| पदांची संख्या | 


उप सचिव एस - २५: ७८८००-२०९२०० La ओ-७, 3849 


विशेष कार्य एस - २०: ५६१००-१७७५०० सचिवालयीन - 
अधिकारी आर्थिक सेवा-०९०- 


सचिवालय-[७५) 
(०१) नियोजन 


(निम्नश्रेणी) विभाग (दत्तमत / 
नता 
कळया 211 
= orl 
८ | चक्रमुदणयंत्रचालक | एस-३:१६६००-0९७0 [a 
र [झिषई __|[एस-१:१००-७७ [a 


एकूण 


विवरणपत्र -क 


(सत्यशोधन समितीसाठी) 


पदाचे नांव पदांची संख्या लेखाशीर्ष 


र्‌. 
बिह अवर सचिव । एस- २३: ६७७००-२०८७०० a ओ-७, 3849, 
कक्ष अधिकारी | एस- 20: ५६१००-१७७५०० सचिवालयीन - आर्थिक 


(निवडश्रेणी) (०१) (०१) नियोजन विभाग 
(३४५१०१८२) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक: १५ मार्च, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र- ड 


(रोजगार हमी योजनेच्या आधार सामग्रीचे संगणीकरण व्यवस्थापकीय माहिती पध्दती यासाठी) 
वेतन स्तर लेखाशीर्ष 


|. वोट: कक्ष अधिकारी एस - २०: ५६१००-१७७५०० ओ-३, 


२ | सहायक कक्ष एस - १४: ३८६००-१२२८०० २५०५- ग्रामीण रोजगार 
अधिकारी ६०-इतर कार्यक्रम 


र स्त वर [१] ०९१, रोजगार हमी 


oie eee) es 


(09) रोजगार हमी 
योजना 

(०१) (०१) रोजगार हमी 
योजना (२५०५००२२) 
(दत्तमत / कार्यक्रम) 


विवरणपत्र - $ 


पदाचे नांव __ वेतनस्तर पदांची | sean 
re चती 
२५०५- ग्रामीण रोजगार 
कक्ष अधिकारी | एस - २०: ५६१००-१७७५०० पडिक के 
२५५६१७७ १७७०० |_१_ | ६७-इतर कार्यक्रम 
सहायक कक्ष | एस - १४: ३८६००-१२२८०० ००१, रोजगार हमी योजना 
एकूण 3 (09) (09) रोजगार हमी योजना 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक: १५ मार्च, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 
विवरणपत्र- फ 
(संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी) योजनेसाठी) _ 


पदाचे नांव वेतन स्तर लेखाशीर्ष 


[सहायक कक्षञअधिकाश [wr १७:३८६००-१२२८०० [३ | ६०-इतर कार्यक्रम 
४ [लिपिक -टकलेखक | एस ६:१९९०० ६३२०० २ | ००१, रोजगार हनी 


५_ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) | एस - १५:४१८००-१३२३०० [a | योजना 

६_ | सहायक लेखा अधिकारी | एस- १५:४१८००-१३२३०० [a | (१) रोजगार हमी 

एस - १५:४१८००-१३२३०० | १ | योजना 
Lae es 


एकृण योजना (२५०५००२२) 
(दत्तमत / कार्यक्रम) 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र ८०/का.१४२१, 
दिनांकः १५ मार्च, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र- ग 
(खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच संनियंत्रण करण्यासाठी) 
अ.क्र पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची | लेखाशीर्ष 
संख्या 
ee सह संचालक / अवर सचिव | एस - 23: ६७७००-२०८७०० चिं ओ-७, ३४५१, सेक्रेटरिएट 
२ संशोधन सहायक एस - १४: ३८६००-१२२८०० ea) मकचन 
सचिवालय, (०१) (०१) 
३ सांख्यिकी सहायक एस - १०: २९२००-९२३०० 2. | नियोजन विभाग 
(३४५१०१८२) 
एकूण 8 


विवरणपत्र 


ils 

भै 

ह 

a ae 
०5 


q 
चि 
ग 


Ls 
ee 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


